सन 2029-22 या आर्थिक वर्षाकरीता मुख्यमंत्री 
रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सर्वसाधारण) या 
योजनेअंतर्गत निधी वितरण करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. योजना-२०२१/ प्र.क्र. २४९/ उद्योग-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक १७/०३/२०२२ 
संदर्भ:- १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. मऔधो-२०१९/ प्र.क्र.०६/ उद्योग-२, 

दिनांक ०७/०३/०१९. 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. योजना-२०१९/प्र.क्र. १२१/उद्योग-७, 
दिनांक ०१/०८/२०१९. 

३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/ प्र.क्र. १७७/ उद्योग-७, 
दिनांक ३१/०८/२०१९. 

४उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक योजना-२०१९/ प्र.क्र. 230/ उद्योग-७, 
दिनांक २३/०१/२०२०. 

५)उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. योजना-२०२१/ प्र.क्र. २४९/ उद्योग-७, 
दिनांक ०७/१२/२०२१. 


gated उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ मुरोनिका/ सर्व सा.प्रस्ताव/ 
२०२१/ अ-१२१४, दिनांक २८/१२/२०२१. 
७) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ जिउके/ मुरोनिका/ सर्व 

साधारण प्रस्ताव/ २०२१/ ओ-६, दिनांक ०४/०१/२०२२. 
प्रस्तावना:- 

राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय 
क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. या स्वयंरोजगार 
व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशिळतेला कालानुरुप 
वाव देणारी, “प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम* (PMEGP) या सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या या 
योजनेच्या धर्तीवर, “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' (CMEGP) ही सर्वसमावेशक योजना दिनांक 
०१/०८/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार राज्यातील शहरी व 
ग्रामीण युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होण्यासाठी व योजनेच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. 
2. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण/ 
आत्मनिर्भर बनविण्याकरीता त्यांना स्वयंरोजगार प्रकल्प स्थापित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून आर्थिक 
सहाय्य हे अनुदान स्वरुपात राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे 
राज्याचे औद्योगिक धोरण २०१९ मध्ये नमूद केले आहे. त्यानुसार सदर योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण घटक व 
आदिवासी घटकांसाठी नवीन लेखाशिर्ष शासन निर्णय दिनांक २३/०१/२०२० अन्वये उघडण्यात आले आहे. 
तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्याकडून उददीष्टांच्या 
प्रमाणानुसार तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येते. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/ प्र.क्र. २४९/ उद्योग-७ 


3: मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेची अंमलबजावणी उद्योग विभागाच्या 
अधिपत्याखालील उद्योग संचालनालयाच्या अंतर्गत कार्यरत जिल्हा उद्योग केंद्र तसेच खादी व ग्रामोद्योग 
मंडळ यांचेअंतर्गत कार्यरत जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय यांच्यामार्फत पूर्णत: ऑनलाईन पद्धतीने 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील प्रलंबित दाव्यांकरीता आवश्‍यक 
मार्जिन मनी रक्‍कम रुपये ५१.१२ कोटी या योजनेखालील ३१ & सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दीष्टाखाली बिडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यासाठी अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग 
संचालनालय यांनी त्यांच्या दिनांक २८/१२/२०२१ च्या पत्रान्वये विनंती केळी आहे. तसेच सदर 
योजनेअंतर्गत उद्योग संचालनालयाच्या संनियत्रणाखाली महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राच्या 
सहयोगातून स्थापित विशोष आयटी व समन्वय कक्षाकरीता एकूण रुपये १.५० कोटी एवढा निधी या 
योजनेखालील १३- कार्यालयीन खर्च या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध करुन देणेबाबत अतिरिक्‍त उद्योग 
संचालक, उद्योग संचालनालय यांनी त्यांच्या दिनांक ०४/०१/२०२२ च्या पत्रान्वये विनंती केळी आहे. 
अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांनी वरीलप्रमाणे केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने 
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील प्रलंबित दाव्यांकरीता 
आवश्यक रुपये ५१,११,६०,०००/- एवढी मार्जिन मनी रक्‍कम तसेच उद्योग संचालनालयाच्या 
संनियत्रणाखाली महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राच्या सहयोगातून स्थापित विशोष आयटी व समन्वय 
कक्षाकरीता रुपये १,५०,००,०००/- एवढा निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीतून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गातील मंजूर प्रकरणात समाविष्ट मार्जिन मनी रकमेचे राज्य शासनाचे सहभाग अनुदान रुपये 
५१,११,६०,०००/- (रुपये एकावन्न कोटी अकरा लक्ष साठ हजार फक्‍त) तसेच उद्योग संचालनालयाच्या 
संनियत्रणाखाली विशोष आयटी व समन्वय कक्षाकरीता आवश्‍यक रुपये १,५०,००,०००/- (एक कोटी पन्नास 
लक्ष फक्त) एवढा निधी, पुढील तक्त्यातील रकाना क्र. २ व ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे, प्रस्तुत योजनेतील 
तरतूदीनुसार, वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन २०२१-२२ वितरीत करण्यात 
योजना करीता अर्थसंकल्पिय येणारी रक्‍कम 
(के-७, २८५१ ६६४५) खालील उद्दीष्ट तरतूद (रुपये हजार) 
(रुपये हजार) 
Ea 2 3 8 
१३-कार्यालयीन खर्च ३,००,०० १,५०,०० 
२ ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ११५,६१,०० ५१,११,६० 


2. 


सदर रक्‍कम आहरण व संवितरण करावयाचे अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग 


संचाळनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील ळेखा अधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/ प्र.क्र. २४९/ उद्योग-७ 


3. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. अर्थसं २०२१/ प्र.क्र.४८/ AY-3 , दिनांक २४/०६/२०२१ व 
त्यासोबतचे परिशिष्टातील तरतुदीनुसार तसेच त्याअनुषंगाने उद्योग संचाळनाळयाकडून प्राप्त 
माहितीनुसार असे प्रमाणित करण्यात येते की, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची राज्यामध्ये 
अंमलबजावणी करणेबाबत शासन निर्णय दिनांक ०१/०८/२०१९ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
आला असून यामध्ये अर्ज प्रक्रिया व प्रकल्प मंजूरी अंतर्गत करावयाची कार्यवाही, योजनेची अंमलबजावणी 
यंत्रणा, अनुदान वितरण व विविध मंजूरीस्तव समिती यांची माहिती दिलेली आहे. यापूर्वी सदर योजनेअंतर्गत 
प्राप्त झालेला निधी प्राधिकृत बँकेत जमा करण्यात येऊन सदर निधी बँकेमार्फत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा 
करण्यात येत आहे. यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक/ महालेखापाल यांच्याकडून 
कोणतेही आक्षेप नाहीत. सदर निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार 
आहे. 
४. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च सर्वसाधारण घटकासाठी मागणी क्र. के-७, २८५१- ग्रामोद्योग व 
लघु उद्योग, १०२ लघु उद्योग, (००) (२५) मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) (२८५१६६४५), 
१३-कार्यालयीन खर्च व ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
प. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२१/ प्र.क्र.४८/ अर्थ-३ 
दिनांक ०६/०४/२०२१, दिनांक २४/०६/२०२१, दिनांक १४/१०/२०२१, दिनांक ०३/०२/२०२२ व 
त्यासोबतच्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार तसेच नियोजन विभागाच्या अनो. संदर्भ क्र.२०/१४६१, दिनांक 
११/०२/२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.४७/२०२२/व्यय-१६, दिनांक २५/०२/२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१७१५२२४४५७१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने क 

Sanjay Shamkant ५ पा 


-deQa2ca7914a3c02f24aa23655f609f4 1f2d36b0ec57da4c7 1f19aaf 


0823079, 


D e g a O n ka r दैगांवकर) te van cso अरा Dae "१ म विक 
(संजय दे 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई - ३२. (शाईच्या मूळ ५ प्रती) 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई -३२. 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई -३२. 
४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघू उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई -३२. 
) 
) 
) 


५) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/ प्र.क्र. २४९/ उद्योग-७ 


८) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
९) सर्व विभागीय उद्योग सह संचालक. 
१०) सर्व महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र. 
११) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१२) नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई § ३२. 
) 
) 


93) अवर सचिव (कार्यासन प्रशासन- 9), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32. 
१४) निवडनस्ती (उद्योग-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


